महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः कअप १२१७/प्र.क्र.११९/१४ब 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: 03 एप्रिल, २०१८ 


संदर्भ : समक्रमांकाचे दिनांक ०८.०२.२०१८ चे आदेठा 


SIR आदेशा 


संदर्भाधीन आदेशान्वये मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकारी (गट (बो) 
अराजपत्रित वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे रू.४३००) यांची सन २०१७-२०१८ या निवडसूची 
वर्षासाठी कक्ष अधिकारी (गट (ब) राजपत्रित - वेतनश्रेणी रू.९३००-३४८००, ग्रेड पे रू.४८००) 
पदावर तदर्थ पदोन्नतीने पुढीळ तक्त्यातील स्तंभ क्र.(४) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या 
विभागात पदस्थापना करण्यात आली होती. सदर आदेशामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव अंशत: 
बदल करण्यात येत असून, पुढील तक्त्यातील सहायक कक्ष अधिकारी यांची त्यांच्या नावासमोरील 
स्तंभ क्र. (५) मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये सुधारित पदस्थापना करण्यात येत आहे.:- 


नांव व प्रवर्ग सहायक कक्ष संदर्भाधीन सुधारित 
अधिकारी पदावर आदेशान्वये पदोन्नतीने 
कार्यरत असलेला पदोन्नतीने पदस्थापनेचा विभा 
पदस्थापना केलेला 


विजाभजइमाव व । जलसंपदा विभाग 
विमाप्र कल्याण 
विभाग 
सामान्य प्रशासन | उद्योग, उर्जाव | नियोजन विभाग 
व.दि.शिरसाट विभाग कामागार विभाग 
(खुला) 


३ | श्रीमती श.अं.मोरे उद्योग, उर्जाव | ग्रामविकासव | उद्योग,ऊर्जाव 
(खुला) कामागार विभाग | जलसंधारण विभाग | कामगार विभाग 


२. संदर्भाधीन आदेशातील अन्य अटी व शार्ती कायम राहतील, तसेच हे आदेश तत्काळ 
अंमलात येतील. 


शासन आदेडा HATH: कअप १२१७/प्र.क्र.११९/१४-ब 


सदर झासन SSSI महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०४०३१६१९४२९४०७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Gajanan 
Bhimrao Gurav 


)a80217 


(ग. मि. गुरव) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित मंत्रालयीन विभागामार्फत) 


प्रत, 


१) अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई (संबंधित 
मंत्रालयीन विभागामार्फत) 

२) सह सचिव / उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

3) कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, का.क्र.१४/ १४ अ 

४ निवडनस्ती, का.क्र.१४ ब/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


